शासकीय वैद्यकीय, दंत व आयुर्वेद 
महाविद्यालयातील अध्यापकांना ७ वा वेतन 
आयोग लागू केल्यानंतर सुधारित दराने 
व्यवसायरोध भत्ता व इतर भत्ते लागू 
करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः वेतन-२०२१/प्र.क्र. ६२/२०२१/वैसेवा-२ 
गो.ते.रुग्णालय संकुल इमारत, ९ वा मजला, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई - ४०० ००१. 
तारीख :- १२ एप्रिल , २०२२. 


वाचा :- 

१) वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग शासन निर्णय क्र. मंमनि-२००८/प्र.क्र. ४४/२००८/वैसेवा-२, 
दिनांक २७.०३.२००८ 

२) वैद्यकीय शिक्षण व औषधीद्रव्ये विभाग शासन निर्णय क्र. एनपीए-२०१०/प्र.क्र. ११४/ १०/ वैसेवा-२, 
दिनांक २४.०७.२०१२ 

३) वैद्यकीय शिक्षण व औषधीद्रव्ये विभाग क्र. वेतन-२०१९/प्र.क्र. ०३/२०१९/वैसेवा-२, 
दिनांक १३.०९.२०१९ 

४) केंद्र शासन वित्त मंत्रालय ज्ञापन क्र. एफ १२-२/२०१६/ई Ill-A, दिनांक ०७.०७.२०१७ 

५) केंद्र शासन आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालय ज्ञापन क्र. /-१६०२०/२८/२०१७-|॥९॥-१, 
दिनांक २३.०८.२०१८ 

६) उच्चव तंत्र शिक्षण शासन निर्णय क्र. संकिर्ण-२०१८/प्र.क्र. ५६/१८/विद्यापीठ-१, 
दिनांक ०८.०३.२०१९ 


प्रस्तावना :- 

राज्यातील शासकीय वैद्यकीय / दंत / आयुर्वेद महाविद्यालयामधील अध्यापक तसेच अधिष्ठाता, सह 
संचालक व संचालक यांना केंद्रीय वित्त मंत्रालयाच्या दि.३०.०८.२००८ रोजीच्या कार्यालयीन आदेशान्वये 
दिलेल्या सुचनांनुसार शासन निर्णय दि.२४.०७.२०१२ अन्वये ६ व्या वेतन आयोगाच्या धर्तीवर 34% दराने तसेच 
नांदेड, धुळे, यवतमाळ व अंबाजोगाई आणि अलिबाग, नंदुरबार आणि सातारा येथे सुरु करण्यात आलेल्या नवीन 
वैद्यकीय महाविद्यालयातील अध्यापकांना ५०% दराने व्यवसायरोध भत्ता हा वेतन बँडमधील वेतन-ग्रेड पे + 
व्यवसायरोध भत्ता या सर्वांची एकत्रित रक्‍कम रु.८५,०००/- या कमाल मर्यादेत मंजूर करण्यात आला आहे. 
तसेच शासन निर्णय दि.२७.०३.२००८ अन्वये वैद्यकीय अभ्यास भत्ता रु.१०,०००/- वार्षिक, पदव्युत्तर भत्ता 
रु.२,५००/- दरमहा आणि तासिका भत्ता अध्यापकांना विहित केलेल्या तासिकेपेक्षा अधिक तासिका शिकविल्यास 
प्रत्येक जादा तासिकेला रु.५००/- मात्र, दरमहा रु.५,०००/- इतक्या कमाल मर्यादेत मंजूर करण्यात आला 
आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः वेतन-२०२१/प्र.क्र. ६२/२०२१/वैसेवा-२ 


शासकीय वैद्यकीय / दंत / आयुर्वेद महाविद्यालयामधील अध्यापकाना शासन निर्णय दि.१०.११.२००९ 
अन्वये ६ वा वेतन आयोग लागू करतांना एम.डी./एम.एस./पी.एच.डी. ही उच्चतम शैक्षणिक अर्हता धारण 
केल्यास ३ अचक्रिय वेतनवाढी व डी.एम./एम.सी.एच./डी.एन.बी. ही अतिविशेषीकृत अर्हता धारण केल्यास ५ 
अचक्रिय वेतनवाढी मंजूर करण्यात आल्या असून सहायक प्राध्यापक व सहयोगी प्राध्यापक यांना करीअर 
एडव्हान्समेंट स्कीम देखिल लागू करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे अधिष्ठाता, सह संचालक व संचालक या 
पदांना रु.३,०००/- प्रतिमाह इतका विशेष भत्ता लागू करण्यात आला आहे. 

केंद्रीय वित्त मंत्रालयाने दि.०७.०७.२०१७ च्या आदेशान्वये ७ व्या वेतन आयोगाच्या धर्तीवर केंद्रीय 
आरोग्य सेवेत कार्यरत वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना ७ व्या वेतन आयोगाच्या सुधारित वेतनश्रेणीवर २०% दराने 
व्यवसायरोध भत्ता रु.२,३७,५००/- इतक्या कमाल मर्यादेत (मूळ वेतन--व्यवसायरोध भत्ता) मंजूर केला आहे. 
सदरहू भत्ता केवळ चिकित्सालयीन (Clinical) पदांना व खाजगी व्यवसाय करण्याची मुबलक संधी असलेल्या 
तसेच खाजगी व्यवसायास प्रतिबंध असलेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना मंजूर करण्यात आला आहे. तसेच भारतीय 
आर्युविज्ञान संस्थान (AIMS) येथील अध्यापकांना केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने दि.२३.०८.२०१८ 
च्या परिपत्रकान्वये वैद्यकीय अभ्यास भत्ता रु.२२,५००/- प्रतिमाह (वार्षिक रु.२,७०,०००/-) व पदव्युत्तर भत्ता 
रु.१,५०,०००/- प्रतिवर्षी लागू करण्यात आला आहे. 

विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या दि.०२.११.२०१७ व दि.०८.११.२०१७ तसेच दिनांक २८.१.२०१९ च्या 
पत्रान्वये केलेल्या शिफारशीच्या अनुषंगाने राज्यातील शासकीय वैद्यकीय / दंत / आयुर्वेद महाविद्यालयामधील 
पूर्णवेळ सहाय्यक प्राध्यापक / सहयोगी प्राध्यापक / प्राध्यापक / अधिष्ठाता तसेच शासकीय भौतिकोपचार / 
व्यवसायोपचार विद्यालय नागपूर मधील पूर्णवेळ अध्यापक त्याचप्रमाणे वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन 
संचालनालयातील सह संचालक व संचालक तसेच आयुष संचालनालयातील संचालक या संवर्गास दिनांक 
०९.०९.२०१९ च्या मा.मंत्रीमंडळाच्या बैठकीमध्ये मान्यता प्राप्त झाल्यानुसार शासन निर्णय दि.१३.०९.२०१९ 
अन्वये ७ व्या वेतन आयोगाच्या केवळ वेतनश्रेणीच्या तरतूदी लागू करण्यात आल्या आहेत. तदनंतर केंद्रिय वित्त 
मंत्रालय तसेच केंद्रिय आरोग्य व कुटुंब कल्याण, मंत्रालय आणि राजस्थान तसेच अन्य राज्य सरकारांनी त्यांच्या 
अधिनस्त शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील अध्यापक व अन्य पदांना लागू केलेल्या विविध भत्त्यांच्या धर्तीवर 
राज्यातील शासकीय वैद्यकीय, दंत व आयुर्वेद महाविद्यालयातील अध्यापक तसेच अधिष्ठाता, सह संचालक व 
संचालक यांना सुधारित वेतनश्रेणीत व्यवसायरोध भत्ता व इतर भत्ते अदा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. त्यासअनुसरुन शासनाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


पृष्ठ २४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः वेतन-२०२१/प्र.क्र. ६२/२०२१/वैसेवा-२ 


शासन निर्णय :- 

राज्यातील शासकीय वैद्यकीय, दंत व आयुर्वेद महाविद्यालयातील अध्यापक तसेच अधिष्ठाता, सह 
संचालक व संचालक यांना खालीलप्रमाणे सुधारित दराने भत्ते लागू राहतील. 
२.१ व्यवसायरोधभत्ता- 

राज्यातील शासकीय वैद्यकीय, दंत व आयुर्वेद महाविद्यालयातील सहायक प्राध्यापक, सहयोगी 
प्राध्यापक, प्राध्यापक, अधिष्ठाता तसेच वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय आणि आयुर्वेद 
संचालनालयातील वैद्यकीय अर्हताधारक सह संचालक व संचालक यांना खालीलप्रमाणे सुधारित दराने 
व्यवसायरोध भत्ता देय राहील. 
अ) | शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील अचिकित्सालयीन मूळ (मूळ वेतन-- व्ययसायरोध 
व चिकित्साळलयीन विषयातील अध्यापक / शासकीय दंत | वेतनाच्या । भत्ता) सह कमाल मर्यादा 


व आयुर्वेद महाविद्यालयातील अध्यापक २०%  ।रु.२,१८,६००/- 
आ) | शासकीय वैद्यकौय महाविद्यालयातील अतिविशेषीकृत मूळ (मूळ वेतन-- व्ययसायरोध 
विषयातील अध्यापक वेतनाच्या । भत्ता) सह कमाल मर्यादा 


३०% रु २ 9 ३७,५००/- 


अध्यापकांना व्यवसायरोध FAT हा खाजगी SPIT व्यवसाय करत नसल्यास देण्यांत येतो. AWA 

सेवानिठ्क्तीनंतर त्यास खाजगी FIP व्यवसाय करण्यात कोणताही अडथळा नसल्याने निवृत्ती वेतनाची 
फरिगणना करतांना NPA की रक्‍्कय ग्राह्य धरण्यांत येवर नये. 
२.२ पदव्युत्तर भत्ता - 

राज्यातील शासकीय वैद्यकीय, दंत व आयुर्वेद महाविद्यालयातील अध्यापकीय संवर्गातील सहायक 
प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक व प्राध्यापक तसेच त्या महाविद्यालयातील अधिष्ठाता त्याचप्रमाणे वैद्यकीय शिक्षण 
व संशोधन संचालनालय व आयुष संचालनालयातील सह संचालक व संचालक यांना प्रतिमाह रु.६,५००/- 
(वार्षिक रु.७८,०००/-) इतका पदव्युत्तर भत्ता देय राहील. तथापि, यापैकी जे अध्यापक/अधिष्ठाता/सह 
संचाळक/संचालक हे संबंधित विषयातील पदव्युत्तर पदवी विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष मार्गदर्शन (PG Guide) करीत 
असतील केवळ अशा व्यक्तींनाच सुधारित दराने पदव्युत्तर भत्ता अनुज्ञेय असेल. 
२.३ fears: 

शासकीय वैद्यकीय /दंत / आयुर्वेद महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता तसेच वैद्यकीय शिक्षण व संचालनालय 
व आयुष संचालनालयातील संचालक व सह संचालक यांना खालीलप्रमाणे सुधारित दराने विशेष भत्ता देय 
राहील. 

पृष्ठ २४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः वेतन-२०२१/प्र.क्र. ६२/२०२१/वैसेवा-२ 


अ.क्र. पदनाम सुधारित दर (प्रतिमाह) 
शिक संचालक रु .९,०००-/ 
२ सह संचालक रु .६,७५०-/ 
३ अधिष्ठाता रु .४,५००-/ 


२.४ अतिरिक्तवेतनवाढ :- 


शासकीय वैद्यकीय व दंत महाविद्यालयातील चिकित्साळयीन (Clinical) व अतिविशेषीकृत (Super 
Specility) विषयातील सहायक प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक व प्राध्यापक यांना खालीलप्रमाणे अतिरिक्‍त 
वेतनवाढ देय राहतील. 


अ) शासकीय वैद्यकीय / दंत महाविद्यालयातील चिकित्सालयीन (Clinical) विषयातील सरळसेवेने 
नियुक्‍ती होणाऱ्या सर्व अध्यापकांना सेवेत प्रथम प्रवेशाच्यावेळी 3 अतिरिक्त वेतनवाढी देण्यात 
याव्यात. 


आ) शासकीय वैद्यकीय / दंत महाविद्यालयातील अतिविशेषीकृत (Super Specility) विषयातील 
सरळसेवेने नियुक्‍ती होणाऱ्या सर्व अध्यापकांना सेवेत प्रथम प्रवेशाच्यावेळी ५ अतिरिक्‍त वेतनवाढी 
देण्यात याव्यात. 


(क्रीलप्रमाणे अतिरिक्त वेतनवाढी देय करताना यापूर्वी हासन सेवेत कोणत्याही पदावर अतिरिक्त 

वेतनवाढीचा लाथ घेतला असल्यास नव्याने आतिरिक्त वेतनवाढी देय ठरणार नाही) 

इ) शासकीय वैद्यकीय / दंत महाविद्यालयातील अचिकित्सालयीन (Non-Clinical) विषयातील 
नियुक्‍ती होणाऱ्या सर्व अध्यापकांना तसेच शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालयातील नियुक्‍ती होणाऱ्या 
सर्व अध्यापकांना या आदेशान्वये अतिरिक्‍त वेतनवाढीचा लाभ देय ठरणार नाही. 

२.५ करिअर अँडव्हान्समेंट स्किम :- 

शासकीय वैद्यकीय, दंत व आयुर्वेद महाविद्यालयातील अध्यापक व अन्य पदांना वेतनाव्यवतिरिक्‍त अन्य 
लाभ देणेबाबत सर्वसमावेशक धोरण व निकष निश्चित करण्यासाठी भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अपर मुख्य 
सचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र आयोग नेमण्याची बाब विचाराधीन असून विद्यापीठ 
अनुदान आयोग, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद/राष्ट्रीय वैद्यक आयोग, भारतीय दंत परिषद तसेच आयुर्वेद 
विषयासंदर्भात भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद यांनी निहित केळेले निकष व महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान 
विद्यापीठू, नाशिक यांच्या मार्गदर्शक सूचना विचारात घेवून अध्यापकीय पदांबाबत मानके (Norms) निश्चित 
करण्यात येतील. दरम्यानच्या कालावधीत सद्यस्थितीतील कार्यप्रणाळीनुसार सहायक प्राध्यापक व सहयोगी 


पृष्ठ २४ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः वेतन-२०२१/प्र.क्र. ६२/२०२१/वैसेवा-२ 


प्राध्यापक या संवर्गातील अध्यापकांना करिअर एडव्हान्समेंट स्किम लागू करतांना आवश्‍यक असलेल्या 
निकषांचा तपशिल सोबतच्या परिशिष्ठ-१ मध्ये देण्यात आला आहे. तसेच अध्यापकांच्या शोधनिबंधाच्या 
गुणांकनाबाबतचा तपशील परिशिष्ट-२ मध्ये देण्यात आला आहे. 


त्याचप्रमाणे सहायक प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक व प्राध्यापक यासंवर्गातील अध्यापकांना करीअर 


अँडव्हान्स स्किम लागू करताना शैक्षणिक व रुग्णसेवेबाबत कर्तव्य पार पाडताना त्यांनी व्यावसायिक 
आचारसंहितेचे (Code of Professional Ethics) पालन करणे बंधनकारक आहे. सदर व्यावसायिक 
आचारसंहितेचा crates सोबतच्या परिशिष्ट क्र. ३ मध्ये देण्यात आला आहे. 

अ) सहायक प्राध्यापक (वेतनस्तर-१०/रु.५७,७००/-) वरून सहायक प्राध्यापक (वेतनस्तर-११/रु.६८,९००/-) 
लागू करणे:- 


सहायक प्राध्यापक संवर्गात प्रथम नियुक्‍तीवेळी ७ व्या वेतन आयोगानुसार लेवळ-१० मधील वेतनश्रेणी 
(रू.५७,७००/-) लागू आहे. 


अर्हता- 


१) 


भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद/राष्ट्रीय वैद्यक आयोग, भारतीय दंत परिषद तसेच आयुर्वेद विषयासंदर्भात 
भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद यांनी निहित केलेली तसेच यु.जी.सी. आणि महाराष्ट्र शासनाच्या 
सेवाप्रवेश नियमानुसार निहित केल्याप्रमाणे शैक्षणिक अर्हता धारण करणाऱ्या वैद्यकीय अर्हताधारक 
अचिकित्सालयीन, चिकित्सालयीन व अतिविशेषीकृत विषयातील सहायक प्राध्यापकाची लेवल-१० 
मधील वेतनश्रेणी ४ वर्ष सेवा पूर्ण करणे आवश्‍यक राहील. त्याचप्रमाणे अचिकित्सालयीन विषयातील 
अवैद्यकीय अर्हताधारक सहायक प्राध्यापकांची लेवल-१० वेतनश्रेणीत ६ वर्ष सेवा पूर्ण करणे आवश्‍यक 
राहील. 
(i) अध्यापन पध्दतीबाबत २१ दिवसाचा अभिमुखता अभ्यासक्रम (Orientation Course) पूर्ण केलेला 
असावा आणि 
(ii) संशोधन कार्यपध्दती / RA अभ्यासक्रम यापैकी एक पूर्ण केलेला असावा 

किंवा 


कार्यशाळा / अभ्यासक्रम सुधारणाबाबत कार्यशाळा / अध्यापन - अध्ययन - मुल्यमापन प्रशिक्षण / तांत्रिक 
कार्यक्रम आणि विद्याशाखा विकास कार्यक्रम (किमान १ आठवडा कालावधी) यापैकी २ कार्यक्रम पूर्ण 
केलेले असावे. 


किंवा 


पृष्ठ २४ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः वेतन-२०२१/प्र.क्र. ६२/२०२१/वैसेवा-२ 


एक MOOCS अभ्यासक्रम (ई-सर्टीफिकेशनसह) किंवा चार चतुर्थांशमध्ये ई-सामग्रीचा विकास 
(डेव्हलपर्मेट ऑफ ई-कन्टेंट्स इन फोर कॉड्रन्ट) / मुल्याकंन कालावधीत MOOCS अभ्यासक्रम पूर्ण 
केलेला असावा. 


संबंधित सहायक प्राध्यापकांनी सोबत जोडलेल्या परिशिष्ठ-१ मधील तक्‍्ता-१ मध्ये नमुद केलेल्या 
निकषांप्रमाणे समाधानकारक (Satisfactory) व चांगळा (Good) श्रेणी प्राप्त करणे आवश्‍यक राहील. 
संबंधित सहायक प्राध्यापकांचे गोपनीय अहवाल पदोन्नतीसाठी निहित केलेल्या निकषानुसार असावेत. 
सहायक प्राध्यापकाची अर्हता व निकष याबाबत पदोन्नतीसाठी गठीत केलेल्या छाननी व मुल्यमापन 
समितीची शिफारस आवश्‍यक राहील. 

असे सहायक प्राध्यापक भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद/राष्ट्रीय वैद्यक आयोग तसेच भारतीय दंत परिषद 
आणि आयुर्वेद विषयासंदर्भात भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद यांनी निहित निकषानुसार देय असलेल्या 
पदव्युत्तर पदवी विद्यार्थ्यांचे मार्गदर्शक असणे अनिवार्य राहील. 


(विरीलप्रमाणे करिअर एडव्हान्समेंट EPH देय करताना यापुर्वी भरासन सेवेत कोणत्याही पदावर हा लाथ घेतला 
असल्यास सदर लाथ नव्याने देय ठरणार नाही) 


ब) सहायक प्राध्यापक (वेतनस्तर ११/रु.६८,९००/- वरून सहायक प्राध्यापक (वेतनस्तर १२/रु.७९,८००/-) 
लागू करणे:- 
अर्हता- 


१) 


भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद/राष्ट्रीय वैद्यक आयोग, भारतीय दंत परिषद तसेच आयुर्वेद विषयासंदर्भात 
भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद यांनी निहित केलेली तसेच यु.जी.सी. आणि महाराष्ट्र शासनाच्या 
सेवाप्रवेश नियमानुसार निहित केल्याप्रमाणे शैक्षणिक अर्हता धारण करणाऱ्या सहायक प्राध्यापकाची 
लेवल-११ मधील वेतनश्रेणी ५ वर्ष सेवा पूर्ण करणे आवश्‍यक राहील. 

वेतनस्तर-११ मधील ५ वर्षाच्या कालावधीत खालीलपैकी दोन अभ्यासक्रम / कार्यक्रम पूर्ण करणे 
MARIAH आहे. 

Roar कोर्स/संशोधन कार्यपध्दती अभ्यासक्रम/कार्यश्शाळा/अभ्यासक्रम श्रेणीवर्धन 
कार्यशाळा/अध्यापन-अध्ययन-मुल्यमापन/तांत्रिक कार्यक्रम/विद्याशाखा विकास कार्यक्रम बाबत दोन 
आठवडयाच्या कालावधीचे कार्यक्रम पूर्णपणे आवश्‍यक आहे किंवा दोन आठवडयाच्या कालावधीचे प्रत्येक 
अभ्यासक्रम/ कार्यक्रम पूर्ण केलेले असावा किंवा संबंधित विषयातील ई-सर्टीफिकेशनसह संबंधित 
विषयातील MOOCS अभ्यासक्रम किंवा चार चतुर्थांशमध्ये ई-सामग्रीचा विकास (डेव्हलपमेंट ऑफ ई- 
कन्टेंट्स इन फोर Hye) मध्ये सहभाग किंवा MOOCS कोर्सच्या किमान १० मॉडयुल्सच्या 
विकासासाठी मुल्यांकनाच्या कालावधीत योगदान असावे. 


पृष्ठ २४ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः वेतन-२०२१/प्र.क्र. ६२/२०२१/वैसेवा-२ 


संबंधित सहायक प्राध्यापकांनी सोबत जोडलेल्या परिशिष्ठ-१ मधील तक्‍ता-१ मध्ये नमुद केलेल्या 
निकषांप्रमाणे समाधानकारक (Satisfactory) व चांगळा (9009) श्रेणी प्राप्त करणे आवश्‍यक राहील. 
संबंधित सहायक प्राध्यापकांचे गोपनीय अहवाल पदोन्नतीसाठी निहित केलेल्या निकषानुसार असावेत. 
सहायक प्राध्यापकाची अर्हता व निकष याबाबत पदोन्नतीसाठी गठीत केलेल्या छाननी व मुल्यमापन 
समितीची शिफारस आव्यक राहील. 

असे सहायक प्राध्यापक भारतीय आयुर्विज्ञान परिषदराष्ट्रीय वैद्यक आयोग तसेच भारतीय दंत परिषद / 
आणि आयुर्वेद विषयासंदर्भात भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद यांनी निहित निकषानुसार देय असलेल्या 
पदव्युत्तर पदवी विद्यार्थ्यांचे मार्गदर्शाक असणे अनिवार्य राहील . 


(क्रीलप्रमाणे करिअर एडव्हान्सयेंट RET देय करताना यापूर्वी शासन सेवेत कोणत्याही पदावर हा लाभ घेतला 
असल्यास सदर लाथ नव्याने देय ठरणार नाही) 


क) सहायक प्राध्यापक (वेतनस्तर-१२/रु.७९,८००/-) वरून सहयोगी प्राध्यापक (वेतनस्तर 
१३॥/रु.१,३१,४००/-) लागू करणे:- 


सहयोगी प्राध्यापक संवर्गात प्रथम नियुक्‍तीवेळी ७ व्या वेतन आयोगानुसार लेवल-१३॥ मधील 


वेतनश्रेणी (रू.१,३१,४००/-) लागू आहे. 
अर्हता - 


१) 


भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद/राष्ट्रीय वैद्यक आयोग, भारतीय दंत परिषद तसेच आयुर्वेद विषयासंदर्भात 
भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद यांनी निहित केलेली तसेच यु.जी.सी. आणि महाराष्ट्र शासनाच्या 
सेवाप्रवेश नियमानुसार निहित केल्याप्रमाणे शैक्षणिक अर्हता धारण करणाऱ्या सहायक प्राध्यापकाची 
लेवल-१२ मधील वेतनश्रेणी ३ वर्ष सेवा पूर्ण करणे आवऱ्यक राहील. 

लेवल-१२ मधील ३ वर्षाच्या कालावधीत खालीलपैकी एक अभ्यासक्रम किंवा कार्यक्रम पूर्ण केलेला 
असावा. 

Roar कोर्स/संशोधन कार्यपध्दती अभ्यासक्रम/कार्यश्शाळा/अभ्यासक्रम श्रेणीवर्धन 
कार्यशाळा/अध्यापन-अध्ययन-मुल्यमापन/तांत्रिक कार्यक्रम/विद्याशाखा विकास कार्यक्रम बाबत दोन 
आठवडयाच्या कालावधीचे कार्यक्रम पूर्णपणे आवश्‍यक आहे किंवा दोन आठवडयाच्या कालावधीचे 
प्रत्येक अभ्यासक्रम/कार्यक्रम पूर्ण केलेले असावा किंवा संबंधित विषयातील ई-सर्टीफिकेडानसह संबंधित 
विषयातील MOOCS अभ्यासक्रम किंवा चार चतुर्थाशमध्ये ई-सामग्रीचा विकास (डेव्हलपमेंट ऑफ ई- 
कन्टेंट्स इन फोर कॉड्रन्ट) मध्ये सहभाग किंवा MOOCS कोर्सच्या किमान १० मॉडयुल्सच्या 
विकासासाठी मुल्यांकनाच्या कालावधीत योगदान असावे. 


पृष्ठ २४ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः वेतन-२०२१/प्र.क्र. ६२/२०२१/वैसेवा-२ 


AN 
~~ 


So ७८ 
S.A 


mM 
~n 


S 


संबंधित सहायक प्राध्यापकांनी सोबत जोडलेल्या परिशिष्ठ-१ मधील तक्‍ता-१ मध्ये नमुद केलेल्या 
निकषांप्रमाणे चांगला (Good) व उत्कृष्ठ (Very 9000) श्रेणी प्राप्त करणे आवश्‍यक राहील. 

संबंधित सहायक प्राध्यापकांचे गोपनीय अहवाल पदोन्नतीसाठी निहित केलेल्या निकषानुसार असावेत. 
सहयोगी प्राध्यापकाची अर्हता व निकष याबाबत पदोन्नतीसाठी गठीत केलेल्या छाननी व मुल्यमापन 
समितीची शिफारस आवऱ्यक राहील. 

असे सहायक प्राध्यापक भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद/राष्ट्रीय वैद्यक आयोग तसेच भारतीय दंत परिषद 
आणि आयुर्वेद विषयासंदर्भात भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद यांनी निहित निकषानुसार देय 
असलेल्या पदव्युत्तर पदवी विद्यार्थ्याचे मार्गदर्शक असणे अनिवार्य राहील. 

मात्र संबंधित सहायक प्राध्यापकांनी लेवळ-१३ ए मधील सहयोगी प्राध्यापक पदावरील नियमित पदोन्नती 
नाकारल्यास त्याला लेवल-१२ मधील वेतनश्रेणीत पदावनत करण्यात येईल. 


(TAT करिअर एडव्हान्समेंट स्क्रिय देय करताना यापूर्वी श्रासन सेवेत कोणत्याही पदावर हा लाथ 
घेतला असल्यास सदर लाथ नव्याने देय ठरणार नाही) 


ड) सहयोगी प्राध्यापक (वेतनस्तर १३ ॥/रु.१,३१,४००/- वरून प्राध्यापक (वेतनस्तर १४/रु.१,४४,२००/- लागू 


करणे:- 


प्राध्यापक संवर्गात प्रथम नियुक्‍तीवेळी ७ व्या वेतन आयोगानुसार लेवल-१४ मधील वेतनश्रेणी 
(रू.१,४४,२००/-) लागू आहे. 


अर्हता - 


9) 


टी 


भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद/राष्ट्रीय वैद्यक आयोग, भारतीय दंत परिषद तसेच आयुर्वेद विषयासंदर्भात 
भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद यांनी निहित केलेली तसेच यु.जी.सी. आणि महाराष्ट्र शासनाच्या 
सेवाप्रवेश नियमानुसार निहित केल्याप्रमाणे शैक्षणिक अर्हता धारण करणाऱ्या सहायक प्राध्यापकाची 
लेवल-१३५ मधील वेतनश्रेणी ५ वर्ष सेवा पूर्ण करणे आवश्‍यक राहील. 

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद/राष्ट्रीय वैद्यक आयोग, भारतीय दंत परिषद तसेच आयुर्वेद विषयासंदर्भात 
भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद यांनी निहित oct नियतकालिके ores तसेच विद्यापीठ 
अनुदान आयोगद्वारा निहित नियतकालीके (जर्नल्स) मध्ये किमान १० शोधनिबंध प्रकाशित करणे 
आवड्यक आहे. त्यापैकी विचाराधीन कालावधीत किमान ३ शोधनिबंध असावेत. 

परिशिष्ट क्र. २ मधील तक्ता क्र. २ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे किमान ११० संशोधन गुणात्मक असणे 
AMAA आहे. 


पृष्ठ २४ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः वेतन-२०२१/प्र.क्र. ६२/२०२१/वैसेवा-२ 


४) संबंधित सहयोगी प्राध्यापकांनी सोबत जोडलेल्या परिशिष्ठ-१ मध्ये नमुद केलेल्या निकषांप्रमाणे चांगळा 


(Good) व उत्कृष्ठ (/७8"/ Good) श्रेणी प्राप्त करणे आवश्यक राहील. 


५) संबंधित सहयोगी प्राध्यापकांचे गोपनीय अहवाल पदोन्नतीसाठी निहित केलेल्या निकषानुसार असावेत. 
६) प्राध्यापकाची अर्हता व निकष याबाबत पदोन्नतीसाठी गठीत केलेल्या छाननी व मुल्यमापन समितीची 


शिफारस आवश्यक राहील. 


७) असे सहयोगी प्राध्यापक भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद/राष्ट्रीय वैद्यक आयोग तसेच भारतीय दंत परिषद 
आणि आयुर्वेद विषयासंदर्भात भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद यांनी निहित निकषानुसार देय 


असलेल्या पदव्युत्तर पदवी विद्यार्थ्यांचे मार्गदर्शक असणे अनिवार्य राहील. 


८) संबंधित सहयोगी प्राध्यापकांनी लेवल-१४ मधील प्राध्यापक पदावरील नियमित पदोन्नती नाकारल्यास 


त्याला ळेवलळ-१२३ A मधील वेतनश्रेणीत पदावनत करण्यात येईल. 


(क्रीलप्रमाणे करिअर एडव्हान्समेंट RT देय करताना BH SIT सेवेत कोणत्याही पदावर हा लाभ घेतला 


असल्यास सदर लाथ नव्याने देय ठरणार नाही) 


वरीलप्रमाणे करिअर अँडव्हान्समेंट स्किम लागू करताना छाननी व मुल्यमापन करण्यासाठी 


खालीलप्रमाणे राज्यस्तरीय समिती गठीत करण्यात येत आहे. 


पौ आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई अध्यक्ष 

२ | संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई (वैद्यकीय व दंत मधील | | सदस्य 
अध्यापकांसाठी) 

३ | संचालक, आयुष संचालनालय, मुंबई (आयुष मधील अध्यापकांसाठी) सदस्य 

४ | सह सचिव/उप सचिव, वैद्यकीय शिक्षण व औषधीद्रव्ये विभाग सदस्य 

५ | सह संचालक, (वैद्यकीय) वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई सदस्य 

६ | शासकीय वैद्यकोय/दंत/आयुष महाविद्यालयातील सेवाज्येष्ठ अधिष्ठाता | । सदस्य 

७ | शासकोय वैद्यकीय/दंत/आयुष महाविद्यालयातील संबंधित विषयातील | | सदस्य 
सेवाज्येष्ठ प्राध्यापक 

८ | शासकीय वेद्यकीय/दंत/आयुष महाविद्यालयातील संबंधित विषयातील | | सदस्य 
दोन तज्ञ प्राध्यापक 

९ | मुख्य प्रशासकीय अधिकारी, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई/ आयुष | | सदस्य सचिव 
संचालनालय, मुंबई 


२.७ उपरोक्त भत्त्याव्यतिरिक्‍त अन्य भत्ते हे राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना देय असलेल्या दरानुसार अनुज्ञेय 


राहतील. 


पृष्ठ २४ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः वेतन-२०२१/प्र.क्र. ६२/२०२१/वैसेवा-२ 


२.८ राज्यातील वैद्यकीय सेवा ग्रामीण भागापर्यंत नेण्यासाठी शासकीय वैद्यकीय, दंत व आयुर्वेद 
महाविद्यालयातील शिक्षण आणि रुग्णसेवा यासंदर्भात राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय मानके विचारात घेवून, 
अध्यापकांनी संशोधनात्मक कामकाज करणे व त्यासाठी त्यांना अनुषंगीक प्रोत्साहन देणे, त्यासाठी प्रशिक्षीत व 
अर्हताधारक मनुष्यबळ उपलब्ध करणे, महाविद्यालयांशी संलग्नित रुग्णालयातील रुग्णसेवेमध्ये कोणत्या 
दर्जेदार सुविधा निर्माण करता येतील याचा अभ्यास करुन रुग्णसेवेसंदर्भात पॅरामेडीकल क्षेत्रात प्रशिक्षित 
मनुष्यबळ तयार करणे, राज्यात नियमित संसर्गजन्य आजार तसेच कोवीड-१९ सारख्या संसर्गजन्य आपत्कालीन 
महामारीचा सामना करणेसाठी तसेच कर्करोग, हृदयरोग, किडनी विकार, न्युरोलॉजी यासारख्या अतिगंभीर 
आजारांवर उपचारासाठी प्रशासकीय व रुग्णसेवच्या अनुषंगाने भविष्यात कोणत्या उपाययोजना करता येतील 
आणि सन-२०३५ पर्यंत राज्यात निर्माण होणाऱ्या वैद्यकीय सोयीसुविधा विचारात घेवून, प्रशिक्षीत व अर्हताधारक 
मनुष्यबळ उपलब्ध करण्यासाठी विविध उपाययोजना करणे व त्यांना संशोधन भत्ता, जोखीम भत्ता तसेच अन्य 
कोणते अनुषंगीक भत्ते लागू करता येतील याबाबत अभ्यास करणे आवश्‍यक आहे. सबब, शासकीय वैद्यकीय / 
दंत / आयुर्वेद महाविद्यालये शैक्षणिक व संशोधनात्मक कामाच्या अनुषंगाने भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद / 
राष्ट्रीय वैद्यक आयोग / विद्यापीठ अनुदान आयोग तसेच महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नाशिक यांनी 
वेळोवेळी निहित केलेले निकष व मानकांनुसार विचारात घेवून, अध्यापकांनी शैक्षणिक / संशोधनात्मक तसेच 
रुग्णसेवेच्या संदर्भात आव्यक निकषांची पूर्तता करणें याबाबत सर्वकष अभ्यास करून शासनास शिफारस 
करण्यासाठी परि. ३ मध्ये प्रस्तावित केल्याप्रमाणे अपर मुख्य सचिव या दर्जाच्या अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली 
समिती गठीत करण्यात येत आहे. 


षि अपर मुख्य सचिव (कार्यरत अथवा सेवानिवृत्त), मंत्रालय, मुंबई अध्यक्ष 

२ | अमुस/प्रस/सचिव (व्यय), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई सदस्य 

3 | अमुस/प्रस/सचिव, (वै.शि.), वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, । | सदस्य 
मंत्रालय, मुंबई 

४ | आयुक्त (वे.शि.), वैद्यकीय शिक्षण व आयुष संचालनालय, मुंबई सदस्य 

५ कुलगुरु, महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विज्ञापीठ, नाशिक सदस्य 

६ | संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई सदस्य सचिव 


३. राज्यातील शासकीय वैद्यकीय, दंत व आयुर्वेद महाविद्यालयातील अध्यापक, तसेच अधिष्ठाता, सह 
संचालक व संचालक या संवर्गांना उपरोक्‍त परिच्छेद २.१ ते २.५ मध्ये नमुद केलेले विविध भत्ते सुधारित दराने 
लागू करताना रुपये १०३,९५,९७,०००/- (रु.एकशे तीन HI, CAAT लाख, UIA हजार फक्त) इतका 
वार्षिक आवर्ती खर्च करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. याबाबतचा खर्च संबंधित संस्थांनी सदर 
प्रयोजनार्थ त्यांना मंजूर असलेल्या लेखाशिर्षातून भागविण्यात यावा. 

पृष्ठ २४ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः वेतन-२०२१/प्र.क्र. ६२/२०२१/वैसेवा-२ 


४. उपरोक्त परिच्छेद क्र. २.१ ते २.५ मध्ये नमूद केलेले विविध भत्ते हे शासन sear निर्गमित केल्याच्या 
दिनांकापासून देय राहतील. 
५. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक १३/२०२२/सेवा-५, दिनांक 


१४.०३.२०२२ अन्वये दिलेल्या अभिप्रायानुसार तसेच मा. मंत्रीमंडळाच्या दिनांक ३१.०३.२०२२ च्या बैठकीमध्ये 


दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०४१२११३३०८५०१३ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SHRINIVAS PUNDLIKRAO KOTWAL 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=MEDICAL EDUCATION AND DRUGS DEPARTMENT, 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=d32b061d22e577cf43207f6a86cadc4ce1 7986 
44845edd3b3fb5ef54c3051c62, 
pseudonym=FBB5CB78D48FD59FDB880E6E036B604B 


5888852F, 


serialNumber=30EC04F686F0E87515C68A42BC5DF93 


53C8AF939EF1A35539184495DA3E943C6, 
cn=SHRINIVAS PUNDLIKRAO KOTWAL, 
Date: 2022.04.12 03:09:34 -07'00' 


डॉ.श्रीनिवास पुं. कोतवाल 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


-0 


मा. राज्यपालांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई 

मा. मुख्यमंत्र्याचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा. मंत्री (वै.शि.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. राज्यमंत्री (वै.शि.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य,मंत्रालय,मुंबई. 
अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
प्रधान सचिव, (व्यय), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
सचिव, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

आयुक्त (वैद्यकीय शिक्षण), वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई. 

संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई. 

अधिष्ठाता, सर्व शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये, 

सर्व सह सचिव / उप सचिव, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, मंत्रालय, मुबई 
महाळलेखापाल-१/२, (लेखा परीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर 
जिल्हा कोषागार अधिकारी (सवी, 

निवडनस्ती (वैसेवा-२). 


AD 


Cc Aw 


yaa) 


S eS 
<= °° S&S 2 Ss Se SS SS 


wena 


Go 
११ 
१२ 
१३ 
१४8 
१५ 


= ~~ ~~ ~~ ~~ ~— 


पृष्ठ २४ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः वेतन-२०२१/प्र.क्र. ६२/२०२१/वैसेवा-२ 


पृष्ठ २४ पैकी १२ 


शासन निर्णय क्रमांकः वेतन-२०२१/प्र.क्र. ६२/२०२१/वैसेवा-२ 


शासन निर्णय क्र.वेतन-२०२१/प्र.क्र.६२/२०२१/वैसेवा-२, दिनांक १२ एप्रिल, २०२२ सोबतचे 
परिशिष्ठ-१ 

शासकीय वैद्यकीय, दंत व आयुर्वेद महाविद्यालयातील सहायक प्राध्यापक व सहयोगी प्राध्यापक यांना करिअर 
एडव्हॉन्समेंट स्किम (आश्वासित प्रगती योजना) लागू करण्यासंदर्भात आवश्‍यक निकष :- 


SUH (Activity) 


मूल्यांकन निकष (Grading Criteria) 


१ 


अध्यापन (Teaching) 
(शिकवलेल्या तासिकांची संख्या + एकूण 
निहित केलेल्या तासिकांची संख्या) X १०० 


९०% पेक्षा जास्त- SEP (Very Good) 

८०% ते ९०% पेक्षा कमी - चांगला (9009) 

७०% ते ८०% - समाधानकारक (Satisfactory) 
७०% पेक्षा कमी - असमाधानकारक (Not- 
Satisfactory) 

(संबंधित विषयाच्या पदव्युत्तर अथवा पदवी 
अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्याकडून अध्यापकांच्या 
शैक्षणिक कामकाजासंदर्भात मुल्यांकन 
करण्याच्याद्ृष्ट्टीने अभिमत (Feedback), अध्यापन 
कौडल्य, वक्‍तज्ञीरपणा, सचोटी इ.निकषाच्या 
आधारे निश्चित करण्यात आलेल्या १० गुणांच्या 
प्रश्नावलीवर गुणांकनासंदर्भात किमान ७ गुणांकन 
प्रापत करणे आवश्‍यक Teles.) 


2 | रुग्णसेवा (Clinical Services) (लागू | ९०% पेक्षा जास्त- Bepre (Very Good) 
असलेल्या विषयांसाठी) ८०% ते ९०% पेक्षा कमी - चांगळा (Good) 
(घेतलेल्या ओ.पी.डी. ची संख्या + एकूण | ७०% ते ८०% - समाधानकारक (Satisfactory) 
निहित केलेल्या ओ.पी.डी. ची संख्या) x ७०% पेक्षा कमी - असमाधानकारक (Not- 
Te Satisfactory) 

(रुग्णसेवेसंदर्भात अभिमत (Feedback) 
घेण्यासाठी काही प्रसंगी रुग्णांकडून स्वतंत्र 
प्रश्नावलीच्या आधारे निश्चित करण्यात आलेल्या १० 
गुणांच्या प्रश्नावळीवर गुणांकनासंदर्भात किमान ७ 
गुणांकन प्राप्त करणे आवश्‍यक राहील.) 

३ | चिकित्सालयीन विषयातील अध्यापकांनी | ५०% पेक्षा जास्त- SEP (Very Good) 


पार पाडलेल्या झास्त्रक्रिया व त्यासोबत 
विद्यार्थ्यांना देण्यात आलेले प्रात्यक्षिक 
मार्गदर्शन 

(प्रत्यक्ष पार पाडलेल्या शास्त्रक्रियांची संख्या 

+ संबंधित विषयाच्या विभागातील पार 


४०% ते ५०% पेक्षा कमी - चांगळा (Good) 

30% ते ४०% - समाधानकारक (Satisfactory) 
30% पेक्षा कमी - असमाधानकारक (Not- 
Satisfactory) 


पृष्ठ २४ पैकी 93 


शासन निर्णय क्रमांकः वेतन-२०२१/प्र.क्र. ६२/२०२१/वैसेवा-२ 


पाडलेल्या एकूण शास््रक्रियांची संख्या X Yoo 


४ | विद्यापीठ/महाविद्यालय विद्यार्थ्यांशी 
निगडीत तसेच वैद्यकीय संशोधनात्मक 
कामकाजाठी संबंधित उपक्रम 


विद्यापीठ व महाविद्यालयाने विद्यार्थ्याची 
परिक्षा व मुल्यमापन संदर्भात 
सोपविण्यात आलेल्या उपक्रमात 
सहभागी होणे. 


1) 


ब) पदवी व पदव्युत्तर विद्यार्थ्याच्या शौक्षणिक 
उपक्रमांसंदर्भात विद्यापीठ व 
महाविद्यालयाने आयोजित केलेल्या 
विविध परिसंवाद,परिषदा,कार्यशाळा 
इत्यादी उपक्रमात सहभागी होणे 


पदवी व पदव्युत्तर विद्यार्थी war 
प्रक्रियेत विद्यापीठ व महाविद्यालयाने 
सोपविलेली कर्तव्य व जबाबादारी पार 
पाडणे. 


विद्यापीठाद्वारे संबंधित महाविद्यालया 
करिता निहित केलेल्या स्थानिक 
परिक्षण समिती (Local Inspection 
Committee) मध्ये जबाबदारी पार 
पाडणे 


इ) पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांच्या मार्गदर्शन प्रक्रियेत 
सक्रिय सहभाग घेणे 


3) वैद्यकीय संशोधनात्मक कामाच्या 
संदर्भात दरवर्षी किमान ०१ शोधनिबंध 
सादर करणे तसेच असे शोधनिबंध 
भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद/राष्ट्रीय 
वैद्यक आयोग, भारतीय दंत परिषद 
तसेच भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद 
यांनी निहित केलेल्या नियतकालिकेत 
प्रसिध्द करणे 


किमान ५ उपक्रमांमध्ये सहभाग- उत्कृष्ट (/8"/ 
Good) 
४ उपक्रमांमध्ये सहभाग - चांगळा (Good) 


३ उपक्रमांमध्ये सहभाग- समाधानकारक 
(Satisfactory) 
3 पेक्षा कमी उपक्रमांमध्ये सहभाग - 


असमाधानकारक (Not-Satisfactory) 


पृष्ठ २४ पैकी १४ 


शासन निर्णय क्रमांकः वेतन-२०२१/प्र.क्र. ६२/२०२१/वैसेवा-२ 


टिप:- उपरोक्त नमुद केलेल्या उपक्रमांमधील सहभागांचे मुल्यांकन करतांना संबंधित अध्यापकांनी मंजूर करून 
घेतलेली अजित रजा, प्रसुती रजा, बालसंगोपन रजा, अध्ययन रजा, वैद्यकीय रजा, असाधारण रजा व 
प्रतिनियुक्‍्तीवरील कालावधी या प्रयोजनार्थ गैरहजर कालावधी मुल्यमापन प्रक्रियेसाठी वगळण्यात यावा. 
अध्यापकांचे मुल्यमापन उर्वरित कालावधीच्या अनुषंगाने करण्यात येऊन त्याप्रमाणे श्रेणी निहित करण्यात यावी. 
सक्षम प्राधिका-याच्या पुर्वमंजुरीने उपरोक्त प्रयोजनार्थ रजेवर असलेल्या कालावधीमुळे संबंधित अध्यापकाच्या 
आश्वासित प्रगती योजनेच्या लाभावर कोणताही प्रतिकुल परिणाम होणार नाही. 


पृष्ठ २४ पैकी १५ 


शासन निर्णय क्रमांकः वेतन-२०२१/प्र.क्र. ६२/२०२१/वैसेवा-२ 


शासन निर्णय क्र.वेतन-२०२१/प्र.क्र.६२/२०२१/वैसेवा-२, दिनांक 92 एप्रिळ, २०२२ सोबतचे 


परिशिष्ठ-२ 
टेबल-१ 
S.N. Academic/Research Activity Faculty of Medical Education 
1 Research Papers in Peer-Reviewed or UGC 08 per paper 
listed Journals 
2 Publications (other than Research papers) 
(a) Books authored which are published by: 
International publishers 12 
National Publishers 10 
Chapter in Edited Book 05 
Editor of Book by International Publisher 10 
Editor of Book by National Publisher OB 
(b) Translation works in Indian and Foreign 
Languages by qualified faculties 
Chapter or Research paper 03 
Book 108 | 8 
3 Creation of ICT mediated Teaching Learning 
pedagogy and content and development of new 
and innovative courses and curricula 
(a) Development of Innovative pedagogy 05 


(b) Design of new curricula and courses 


02 per curricula/course 


(c) MOOCs 


Development of complete MOOCs in 4 quadrants 20 
(4 credit course) (In case of MOOCs of lesser 

credits 05 marks/credit) 

MOOCs (developed in 4 quadrant) per 05 
module/lecture 

Content writer/subject matter expert for each 02 
module of MOOCs (at least one quadrant) 

Course Coordinator for MOOCs (4 credit course) डाणाा 
(In case of MOOCs of lesser credits 02 

Marks/credit) 

(d) E-Content 

Development of e-Content in 4 quadrants for a 12 


complete course/e-book 


पृष्ठ २४ पैकी १६ 


शासन निर्णय क्रमांकः वेतन-२०२१/प्र.क्र. ६२/२०२१/वैसेवा-२ 


e-Content (developed in 4 quadrants) per module 05 

Contribution to development of e-content module 02 

in complete course/paper/e-book (at least one 

quadrant) 

Editor of e-content for complete course/ paper /e- 10 

book 

| (a) Research guidance 

Ph.D. 10 per degree awarded 
05 per thesis submitted 

M.Phil./P.G dissertation 02 per degree awarded 

(b) Research Projects Completed 

More than 10 lakhs 10 

Less than 10 lakhs 05 


(c) Research Projects Ongoing : 


More than 10 lakhs 05 

Less than 10 lakhs 02 

(d) Consultancy 03 
5 (a) Patents 

International 10 

National 07 


(b) *Policy Document (Submitted to an 
International body/organisation like 
UNO/UNESCO/World Bank/International 
Monetary Fund etc. or Central Government 
or State Government) 


International 10 
National 07 
State 04 
(c) Awards/Fellowship 

International 07 
National 05 


*Invited lectures / Resource Person/ paper 
presentation in Seminars/ Conferences/full 
paper in Conference Proceedings (Paper 
presented in Seminars/Conferences and also 
published as full paper in Conference 
Proceedings will be counted only once) 


पृष्ठ २४ पैकी १७ 


शासन निर्णय क्रमांकः वेतन-२०२१/प्र.क्र. ६२/२०२१/वैसेवा-२ 


International (Abroad) 07 
International (within country) 05 
National 03 
State/University 02 


The Research score for research papers would be augmented as follows: 


Peer-Reviewed or UGC-listed Journals (Impact factor to be determined as per Thomson Reuters 


list): 

1) Paper in refereed journals without impact factor - 5 Points 

1) Paper with impact factor less than 1 - 10 Points 

ili) Paper with impact factor between | and 2 - 15 Points 

iv) Paper with impact factor between 2 and 5 - 20 Points 

v) Paper with impact factor between 5 and 10 - 25 Points 

vi) Paper with impact factor >10 - 30 Points 
a) Two authors: 70% of total value of publication for each author. 
b) More than two authors: 70% of total value of publication for the 
First/Principal/Corresponding author and 30% of total value of publication for each of 
the joint authors. Joint Projects: Principal Investigator and Co-investigator would get 50% 
each. 

Note: 


e Paper presented if part of edited book or proceeding then it can be claimed only once. 

e For joint supervision of research students, the formula shall be 70% of the total score for 
Supervisor and Co-supervisor. Supervisor and Co-supervisor, both shall get 7 marks each. 

e *For the purpose of calculating research score of the teacher, the combined research score from 
the categories of 5(b). Policy Document and 6. Invited lectures/Resource Person/Paper 
presentation shall have an upper capping of thirty percent of the total research score of the 
teacher concerned. 

¢ The research score shall be from the minimum of three categories out of six 


categories. 


पृष्ठ २४ पैकी १८ 


शासन निर्णय क्रमांकः वेतन-२०२१/प्र.क्र. ६२/२०२१/वैसेवा-२ 


शासन निर्णय क्र.वेतन-२०२१/प्र.क्र.६२/२०२१/वैसेवा-२, दिनांक १२ एप्रिल, २०२२ सोबतचे 


परिशिष्ठ-२ 


टेबल-२ 


(Minimum API requirement for the promotion of teachers under CAS in colleges 


UG & PG) 

S. Assistant Assistant Assistant Associate 

No Professor Professor Professor Professor 
र (Stagel/ AGP | (Stage2/ AGP | (Stage3/ AGP | (Stage4/ AGP 
Rs. 6000 to|Rs. 7000 to} Rs. 8000) to} Rs. 9000) to 

Stage 2/ AGP | Stage 3/ AGP | Associate Professor 
Rs. 7000) Rs. 8000) Professor (Stage 5/AGP 

(Stage 4/AGP | Rs.10000) 

Rs.9000) 

1 Research and 20/ assessment 50/ assessment | 45/ assessment | 60/ assessment 


Academic period period period period 
Contribution 
(Category 111) 

2 | Expert Screening Screening Selection Selection 
assessment Committee Committee Committee Committee 
System 


पृष्ठ २४ पैकी १९ 


शासन निर्णय क्रमांकः वेतन-२०२१/प्र.क्र. ६२/२०२१/वैसेवा-२ 


शासन निर्णय क्र.वेतन-२०२१/प्र.क्र.६२/२०२१/वैसेवा-२, दिनांक १२ एप्रिल, २०२२ सोबतचे 
परिशिष्ठ-३ 


Code of Professional Ethics 
I. Teachers and their Responsibilities: 

Whoever adopts teaching as a profession assumes the obligation to conduct himself / 
herself in accordance with the ideal of the profession. A teacher is constantly under the scrutiny 
of his students and the society at large. Therefore, every teacher should see that there is no 
incompatibility between his precepts and practice. The national ideals of education which have 
already been set forth and which he/she should seek to inculcate among students must be his/her 
own ideals. The profession further requires that the teacher should be calm, patient and 
communicative by temperament and amiable in disposition. 

Teacher should: 

i. Adhere to a responsible pattern of conduct and demeanor expected of them by the community; 
il. Manage their private affairs in a manner consistent with the dignity of the profession; 

ili. Seek to make professional growth continuous through study and research; 

iv. Express free and frank opinion by participation at professional meetings, seminars, 
conferences etc., towards the contribution of knowledge; 

v. Maintain active membership of professional organizations and strive to improve education and 
profession through them; 

vi. Perform their duties in the form of teaching, tutorials, practicals, seminars and research work, 
conscientiously and with dedication; 

vii. Discourage and not indulge in plagiarism and other non ethical behaviour in teaching and 
research; 

viii. Abide by the Act, Statute and Ordinance of the University and to respect its ideals, vision, 
mission, cultural practices and tradition; 

ix. Co-operate and assist in carrying out the functions relating to the educational responsibilities 
of the college and the university, such as: assisting in appraising applications for admission, 
advising and counselling students as well as assisting the conduct of university and college 
examinations, including supervision, invigilation and evaluation; and 


x. Participate in extension, co-curricular and extra-curricular activities, including the 


पृष्ठ २४ पैकी २० 


शासन निर्णय क्रमांकः वेतन-२०२१/प्र.क्र. ६२/२०२१/वैसेवा-२ 


community service. 
II. Teachers and Students 
Teachers should: 
i. Respect the rights and dignity of the student in expressing his/her opinion; 
ii. Deal justly and impartially with students regardless of their religion, cast gender, political, 
economic, social and physical characteristics; 
ili.Recognise the difference in aptitude and capabilities among students and strive to meet 
their individual needs; 
iv. Encourage students to improve their attainments, develop their personalities and at the 
same time contribute to community welfare; 
v. Inculcate among students scientific temper, spirit of inquiry and ideals of democracy, 
patriotism, social justice, environmental protection and peace; 
vi. Treat the students with dignity and not behave in a vindictive manner towards any of them 
for any reason; 
vii. Pay attention to only the attainment of the student in the assessment of merit; 
vili. Make themselves available to the students even beyond their class hours and help and 
guide students without any remuneration or reward; 
ix. Aid students to develop an understanding of our national heritage and national goals; and 
x. Refrain from inciting students against other students, colleagues or administration. 
III. Teachers and Colleagues 
Teachers should: 
i. Treat other members of the profession in the same manner as they themselves wish to be 
treated; 
1. Speak respectfully of other teachers and render assistance for professional betterment; 
ili. Refrain from making unsubstantiated allegations against colleagues to higher authorities; and 
iv. Refrain from allowing considerations of caste, creed, religion, race or sex in their professional 
endeavour. 
IV. Teachers and Authorities 
Teachers should: 
i. Discharge their professional responsibilities according to the existing Rules and adhere to 


procedures and methods consistent with their profession in initiating steps through their own 


पृष्ठ २४ पैकी २१ 


शासन निर्णय क्रमांकः वेतन-२०२१/प्र.क्र. ६२/२०२१/वैसेवा-२ 


institutional bodies and / or professional organizations for change of any such Rule detrimental to 
the professional interest; 
il. Refrain from undertaking any other employment and commitment, including private tuitions 
and coaching classes which are likely to interfere with their professional responsibilities; 
ili. Co-operate in the formulation of policies of the institution by accepting various offices and 
discharge responsibilities which such offices may demand; 
iv. Co-operate through their organizations in the formulation of policies of the other institutions 
and accept offices; 
v. Co-operate with the authorities for the betterment of the institutions keeping in view the 
interest and in conformity with the dignity of the profession; 
vi. Adhere to the terms of contract; 
vii. Give and expect due notice before a change of position takes place; and 
vili. Refrain from availing themselves of leave except on unavoidable grounds and as far as 
practicable with prior intimation, keeping in view their particular responsibility for completion of 
academic schedule. 
V. Teachers and Non-Teaching Staff 

Teachers should : 
i. Treat the non-teaching staff as colleagues and equal partners in a cooperative undertaking, 
within every educational institution; 
il. Help in the functioning of joint-staff councils covering both the teachers and the nonteaching 
staff. 
VI. Teachers and Guardians 

Teachers should: 
Try to see through teachers’ bodies and organizations, that institutions maintain contact with the 
guardians, their students, send reports of their performance to the guardians whenever necessary 
and meet the guardians in meetings convened for the purpose for mutual exchange of ideas and 
for the benefit of the institution. 
VII. Teachers and Society 

Teachers should: 
i. Recognize that education is a public service and strive to keep the public informed of the 


educational programmes which are being provided; 


पृष्ठ २४ पैकी 22 


शासन निर्णय क्रमांकः वेतन-२०२१/प्र.क्र. ६२/२०२१/वैसेवा-२ 


ii. Work to improve education in the community and strengthen the community's moral and 
intellectual life ; 

ili. Be aware of social problems and take part in such activities as would be conducive to the 
progress of society and hence the country as a whole; 

iv. Perform the duties of citizenship, participate in community activities and shoulder 
responsibilities of public offices; 

v. Refrain from taking part in or subscribing to or assisting in any way activities, which tend to 
promote feeling of hatred or enmity among different communities, religions or linguistic groups 


but actively work for national integration. 


पृष्ठ २४ पैकी 23 


शासन निर्णय क्रमांकः वेतन-२०२१/प्र.क्र. ६२/२०२१/वैसेवा-२ 


शासन निर्णय क्र.वेतन-२०२१/प्र.क्र.६२/२०२१/वैसेवा-२, दिनांक १२ एप्रिल, २०२२ सोबतचे 
हमीपत्र 


वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग झासन fey क्र.वेतन- 
२०२१/प्र.क्र.६२/२१/वैसेवा-२, दिनांक १२ एप्रिल, 2022 अन्वये लागू केलेली करिअर 
अँडव्हान्समेंट स्किम (CAS) त्यात नमुद केलेल्या अटी व शर्तीसह मला मान्य आहे. तसेच सदर 
स्किम लागू करतांना शैक्षणिक व रुग्णसेवेबाबत कर्तव्य पार पाडताना सदर शासन निर्णय 
सोबतच्या परिशिष्ठ-३ मध्ये नमुद केलेल्या व्यावसायिक आचारसंहितेचे (Code of 
Professional Ethics) पालन करणे बंधनकारक असल्याचे मी या हमीपत्राद्वारे मान्य करित 


आहे. 


अध्यापकाचे नांव:- 
पदनाम:- 
प्रति, 


आयुक्त, (वैद्यकीय शिक्षण) वैद्यकीय शिक्षण व आयुष संचालनालय, मुंबई 
संचालक वैद्यकीय शिक्षण / आयुष संचालनालय, मुंबई 
अधिष्ठाता - सर्व संस्था (शासकीय वैद्यकीय, दंत व आयुर्वेद महाविद्यालय) 


पृष्ठ २४ पैकी २४ 


